RNI No.MAHBIL / 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग दोन 


वर्ष ३, अंक २६ ] 


शनिवार , एप्रिल २९ , २०१७/ वैशाख ९, शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ४० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
मालेगाव महानगरपालिका , मालेगाव 

सार्वत्रिक निवडणूक , २०१७ 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९ ४ ९ ( १९ ४ ९ चा मुंबई ५ ९ ) 

अधिसूचना 

क्रमांक मामनपा/ निवडणूक / २६५ / २०१७ 
मा . राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ / मनपा-२०१७/ प्र.क्र .२७/ का ५, दिनांक १९ एप्रिल २०१७ अन्वये 
मालेगाव महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूक, मे, २०१७ करिता निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार मी, रविंद्र जगताप, आयुक्त , 
मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव या जाहीर प्रकटनाद्वारे मालेगाव महानगरपालिका, सार्वत्रिक निवडणूक, मे, २०१७ चा खालीलप्रमाणे नमूद 
केलेला कार्यक्रम जाहीर करीत आहे 

परिशिष्ट 
अ.क्र . निवडणुकीचा टप्पा 

टप्पा सुरू करण्याची / पूर्ण करण्याची तारीख 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
नामनिर्देशनपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित २९ एप्रिल २०१७ ( शनिवार ) सकाळी ११-०० ते 
केलेल्या वेबसाईटवर भरण्याकरिता उपलब्ध असण्याचा ६ मे २०१७ ( शनिवार) दु. २-०० पर्यंत . 


१ 


कालावधी. 


२ 


वरील नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्याचा कालावधी. 


२ ९ एप्रिल २०१७ ( शनिवार ) ते ६ मे २०१७ ( शनिवार ) ( सकाळी 
११-०० ते दुपारी ३-०० ) ( रविवार , दिनांक ३० एप्रिल २०१७ रोजी 
नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्यात येतील, मात्र सोमवार , दिनांक १ मे २०१७ 
या सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्यात येणार 
नाहीत .) 
८ मे २०१७ ( सोमवार ) ( सकाळी ११-०० वाजल्यापासून ) 
छाननी पूर्ण झाल्यानंतर लगेच . 


३ 


नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 


वैधरित्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची यादी 
प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक 
उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 


५ 


११ मे २०१७ ( गुरुवार ) ( दुपारी ३-०० पर्यंत ) 
( बुधवार , दिनांक १० मे २०१७ या सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी 
उमेदवारी मागे घेता येणार नाही .) 


( १ ) 


भाग दोन -४० 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग दोन , एप्रिल २ ९, २०१७ / वैशाख ९, शके १९ ३ ९ 


परिशिष्ट- चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


८ 


९ 


अ.क्र . 


प्रभाग 


" 


०३ 


६ निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक 

१२ मे २०१७ ( शुक्रवार ) ( सकाळी ११-०० पासून ) 
अंतिमरित्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची १२ मे २०१७ ( शुक्रवार ) 
यादी प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक 
आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 

२४ मे २०१७ ( बुधवार ) ( सकाळी ७-३० ते संध्याकाळी ५-३० पर्यंत ) 
मतमोजणी व निकाल जाहीर करण्याचा दिनांक २६ मे २०१७ ( शुक्रवार ) ( सकाळी १०-०० वाजल्यापासून ) 
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्रात निकाल प्रसिद्ध करणे २९ मे २०१७ ( सोमवार) पर्यंत . 

तसेच मा . विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी त्यांचेकडील आदेश मा . विभागीय आयुक्त , नाशिक यांचेकडील आदेश 
क्रमांक माशा/ कार्या १/ आस्था १/१६८८०/२०१७ जा.क्र . ३४६८२, दिनांक १९ एप्रिल २०१७ व दिनांक २४ एप्रिल २०१७ अन्वये उपरोक्त 
निवडणूक कार्यक्रमानुसार जरुर ती कार्यवाही पार पाडण्यासाठी खालील तक्त्यातील रकाना क्र . ( २) मधील अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
रकाना क्र . ( ४) मधील प्रभागांकरिता निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नेमणुका केल्या आहेत . 

तक्ता 
निवडणूक निर्णय अधिकारी नामनिर्देशनपत्रांची स्वीकृती इत्यादी सुपूर्द करण्यात एकूण 
कार्यवाही करण्याचेठिकाण 

आलेले प्रभाग 
( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . जितेंद्र साहेबराव काकुस्ते , शासकीय तांत्रिक विद्यालय , नवीन इमारत , १ , २ , ९ 

०३ 
उप जिल्हाधिकारी तथा प्रादेशिक कॅम्प रोड , मालेगाव , उत्तरेकडील विंग 
अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक ( आय.टी.आय. ) मालेगाव 
विकास महामंडळ , धुळे . 
२ श्री . रामसिंग हिरालाल सुलाने , शासकीय तांत्रिक विद्यालय, नवीन इमारत , ८ , १० , ११ 

उप जिल्हाधिकारी ( रोहयो ), कॅम्प रोड , मालेगाव , दक्षिणेकडील विंग 
नंदुरबार. 

( आय.टी.आय.), मालेगाव 
३ श्री . शरद भगवान पवार , 

महापालिका 

मुख्य कार्यालय 

३ , ४ , १३ 

०३ 
उप विभागीय अधिकारी, चाळीसगाव , ( जुनी इमारत ) 

जिल्हा जळगाव . 
४ श्री . प्रकाश सखाराम थविल , अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय , तळमजला 

जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, जळगाव . ( जुने तहसील कार्यालय ), मालेगाव. 
५ श्री . शशीकांत रामदास मंगरुळे , जाखोट्या भवन , महेश नगर , मालेगाव 

१४ , १६ , १ ९ 

०३ 
उप जिल्हाधिकारी (प्रशासन ) , नाशिक . 
६ श्री . भिमराज रामराव दराडे, नवीन तहसील कार्यालय , मालेगाव . 

१२, १५ , १७ 

०३ 
उप विभागीय अधिकारी, चांदवड. 
७ श्री . अजय सुभाष मोरे, उप विभागीय अधिकारी कार्यालय , मालेगाव १८ , २० , २१ 

०३ 
उप विभागीय अधिकारी, मालेगाव. 

उपरोक्त सर्वनिवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी त्यांचेकडे निर्णयासाठी सुपूर्द करण्यात आलेल्या रकाना क्र . ( ४ ) मधील संबंधित प्रभागाची 
नामनिर्देशनपत्र ( Nomination Papers ) कोणत्याही मतदाराने ऑनलाईन ४ ( चार ) फॉर्म मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे http:// 
panchayatelection.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर नामनिर्देशनपत्र भरावे व त्याची प्रिंट आऊट घेऊन त्यावर उमेदवार , प्रस्तावक व 
अनुमोदक यांची स्वाक्षरी घेऊन नामनिर्देशपत्र ( Nomination Papers) निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेकडे विहित दिनांक २९ एप्रिल २०१७ ते ६ 
मे २०१७ ( सकाळी ११-०० ते दुपारी ३-०० ) वाजेपर्यंत त्यांचे संबंधित कार्यालयात स्वीकारतील . ( रविवार , दिनांक ३० एप्रिल २०१७ रोजी 
नामनिर्देशपत्र स्वीकारण्यात येतील. मात्र सोमवार , दिनांक १ मे २०१७ या सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्यात येणार नाहीत. ) 

उपरोक्त निवडणूक कार्यक्रमानुसार नामनिर्देशनासंबंधी इतर सर्व कार्यवाही निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या वरील तक्त्यात नमूद रकाना 
क्र . ( ३ ) याठिकाणचे कार्यालयातच होईल . 


०३ 


~ 


मालेगाव , 
दिनांक २ ९ एप्रिल २०१७ . 


रविंद्र जगताप , 

आयुक्त , 
मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


